सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक एक्स-१ 
मुख्य लेखाशिर्ष " 2234 सामाजिक सुरक्षा व कल्याण "या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत वितरीत करावयाच्या निधीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ-२०१८/प्र.क्र.६६/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १४ सप्टेंबर, २०१८. 


संदर्भ- १) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २ एप्रिल, २०१८. 
२) शासन परिपत्रक,महिळला व बाल विकास विभाग क्र. बीजीटी- २०१८/प्र.क्र. 3३/का-४, 
दि. ५ एप्रिल, २०१८ 

प्रस्तावना: 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-१ येथील परिपत्रकानुसार सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी माहे 
डिसेंबर पर्यंतचा ९ महिन्यांचा खर्च भागविण्यासाठी अनिवार्य व कार्यक्रमावरील खर्चाचा अर्थसंकल्पित निधी एकूण 
वार्षिक तरतूदीच्या 90% च्या मर्यादेत अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात आली 
आहे. त्याअनुषंगाने महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मुख्य लेखाशिर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या 
लेखाशिर्षाखाली अनुज्ञेय होणारा निधी वितरीत करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता माहे डिसेंबर २०१८ पर्यंत नऊ महिन्याचा खर्च भागविण्यासाठी 
मागणी क्रमांक-एक्स-१ मुख्य लेखाशिर्ष २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, ००१ संचालन 
व प्रशासन (09)(03) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना, आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) (अनिवार्य) (२२३५-२३२१), ३१-सहायक अनुदाने(वेतनेतर) या 
Sarma अर्थसंकल्पित निधीपैकी ७०% च्या मर्यादेत निधी सदर शासन निर्णयासोबतच्या 
विवरणपत्रामधील स्तंभ क्र-५ मध्ये नमूद केल्यानुसार अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास शासन 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


2. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे हे राहतील 
त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे यांनी 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-१ येथील दिनांक २.४.२०१८ च्या परिपत्रकामध्ये नमूद केलेल्या तपासणी 
सूचीतील बाबींची तसेच यासंदर्भात नियोजन विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, 
प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन यांचे काटेकोर पालन करावे. 


३. याबाबत सन २०१८-१९ करीता वरील लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन 
दिलेला निधी खर्च होईल व त्याबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करणे, याची दक्षता आयुक्‍त, महिला 
व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे यांनी घ्यावी. 


8, हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दिनांक २.४.२०१८ च्या परिपत्रकामधील 
तरतुदीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.६६/का-७अ 


प्‌. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८०९०७१७३७२०९३३० असा आहे. सदरचा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Lalsing 


Ramchandra ; 
Gujar — जरयी 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त, महिलाव बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 
) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
) महालेखापाल 9/2, ( लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 
) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई हहर/मुंबई उपनगर 
4) वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे ( आयुक्‍ताळलय,पुणे मार्फत) 
) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी(आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत) 
) सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी(आयुक्‍तालय,पुणे मार्फत) 
) कार्यासन (व्यय-६/अर्थसंकल्प-७ वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
) कक्ष अधिकारी (का.४), महिला व बाल विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई 
१० निवड नस्ती-का-७अ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.६६/का-७अ 


शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. मबाआ-२०१८/प्र.क्र.६६/का-७अ, 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०१८ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र योजनेचे नांव लेखाशिर्ष । अर्थसंकल्पित वितरीत करावयाचा 
निधी अनुज्ञेय निधी 
(रु. हजारात) (रु. हजारात) 
| a | 2 3 1 ४ 4 


२२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 


र (09) (०३) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व| २२३५ २३२१ 
पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या 
कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदान (स्थानिक क्षेत्र) 


३१- सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर ) ८६७.०० ६०६.९० 
ट्‌ Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 
Lalsing वी 
00501 -400032, st=Maharashtra, 


Pp , St=I , 
Ramchandra sncssccsenonsc 
9 


1059ab7b8d64aaf749fe58e0a7 1 


G Uj a r cat 8.09.27 race क्त 
(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


